प्रधान मंत्री पोषण इशाकक्‍ती निर्माण 
(PM-POSHAN) योजनेतंर्गत सर्वसाधारण 
घटकांतर्गगत fait करण्याबाबत 
(सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८८/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ 

२) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. H.3-8/2022-Desk (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 

3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३, 
दि.११ ऑक्टोंबर, २०२२. 

४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र.३-४/२०२२-०७5५८ (PMP) दि.१४ मार्च, 2023 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१११/एस.डी.३, 
दि.२७ मार्च, २०२३. 

६) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८६/एस.डी.३, 
दि.२९ मार्च, २०२३. 

७) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र.3-४/२०२२-)७5 (PMP) दि.३० मार्च, 2023. 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या दि.१४ मार्च, २०२३ रोजीच्या 


आदेशान्वये प्राप्त सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.३८२७०.९४ लक्ष निधी व त्यास समरुप 


राज्य हिस्साचा रु.२४८२९.७१ लक्ष असा एकूण रु.६३१००.६५ लक्ष निधी वितरीत करणे आवश्यक होते. 


तथापि, राज्य हिस्स्याच्या लेखाशिर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये रु.१३५६९.०७ लक्ष इतकी 


तरतूद वितरणासाठी शिल्लक होती. सबब, केंद्र हिस्स्याचा रु.३८२७०.९४ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा 


रु.१३५६९.०७ लक्ष असा एकूण रु.५१८४०.०१ लक्ष इतका निधी दि.२७ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सबब, सर्वसाधारण लेखाशिर्षांतर्गत समरुप राज्य 


हिस्स्याकरीता रु.११२६०.६४ लक्ष निधी अवितरीत होता. सदर निधीपैकी शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८८/एस.डी.३ 


दि.२९ मार्च, २०२३ व दि.३१ मार्च, २०२३ नुसार पुनर्विनियोजनाव्दारे विभागाने रु.१०२०३.६४ लक्ष इतका 


निधी वितरीत केला आहे. तथापि, केंद्र शासनाच्या दि.१४ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशामधील 


सर्वसाधारण घटकांतर्गत राज्य हिस्स्याची रु.१०५७.०० लक्ष इतका निधी अवितरीत होता. 


तसेच, केंद्र शासनाच्या दि.३० मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२१-२२ मधील मंजूर 


निधीपैकी सर्वसाधारण घटकांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.११८०५.२५ लक्ष इतका निधी शासनास प्राप्त 


झाला आहे. सदर निधीच्या अनुषंगाने राज्य हिस्स्याचा समरुप निधी रु.६२२०.४१ लक्ष इतका आहे. 


त्यानुषंगाने केंद्र हिस्स्याचा रु.११८०५.२५ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.६२२०.४१ लक्ष व अवितरीत 


रु.१०५७.०० लक्ष असा एकूण रु.७२७७.४१ लक्ष निधी वितरीत करणे आवश्यक होते. तथापि, केंद्र 


हिस्स्याच्या सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूदीमध्ये रु.9१३५.९९ लक्ष इतकी तरतूद शिल्लक असल्यामुळे 


केंद्र हिस्स्याचा निधी वितरीत करण्याकरीता समग्र शिक्षा अभियानाच्या केंद्र हिस्सा(२२०२ आय ६२१) 


मधून आवश्यक निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन केंद्र हिस्स्याचा संपूर्ण निधी वितरीत करण्यास 


तसेच राज्य हिस्स्याकरीता समग्र शिक्षा अभियानाच्या राज्य हिस्सा (२२०२ आय ६१२) मधून शिल्लक 


असेलेली रक्‍कम रु.६९०० लक्ष इतका निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे उपलब्ध करुन प्रधान मंत्री पोषण 


aed! निर्माण योजनेचा राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन 


विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदरप्रमाणे नियोजन व वित्त विभागाने निधी 


वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुतप्रमाणे सर्वसाधारण ळेखाशिर्षातर्गत केंद्र व राज्य 


हिस्स्याचा निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेसाठी सर्वसाधारण लेखाशिर्षातंर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा 


मिळून रु.१८७०५.२५ लक्ष (रुपये VHal सत्त्याऐंशी कोटी पाच लक्ष पंचवीस हजार फक्त) इतका निधी 


पुढील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८८/एस.डी.३ 


पुनर्विनियोजनाव्दारे सदर शासन 
सुधारित अर्थसंकल्पित आतापर्यंत उपलब्ध | निर्णयाव्दारे वितरीत 
अ.क्र लेखाशिर्ष डु . करण्यात आलेला करण्यास मान्यता 
तरतुद निधी देण्यात येत असलेला 
निधी 


मागणी क्रमांक  ई-२,२२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक 
शिक्षण, (०१) (१५) शालेय पोषण 
आहार (सर्वसाधारण) । रु.९३२७३.७७ लक्ष रु.४६६९.२६ लक्ष 
(केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०७), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
२. । मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक 
शिक्षण, (०१) (१६) शालेय पोषण 
आहार (सर्वसाधारण) | रु. ४५०००.००लक्ष | रु.१७१०३.६४ लक्ष रु.६९००लक्ष 
(राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
एकूण | रु. १३८२७३.७७लक्ष । रु.२१७७२.९ लक्ष रु.१८७०५.२५ लक्ष 


रु.११८०५.२५ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३९/२०२३/व्यय-५, 


दि.३१ मार्च,२०२३ व नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७९/१४७१, दि.३१ मार्च, 2023 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेले निर्देशा/आदेश/शासन 


निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी घेण्यात 


यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३१०९४६३५७५२१ असा आहे. हा Tey 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. + PRAMOD 
ABAJI PATIL 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८८/एस.डी.३ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


2) 
) 
) 
) 
६) सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


७) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


vo 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११) शिक्षण संचाळक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qx) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्वी 
) 
) 
) 
) 


१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


